असा. क्र. ९५ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००० © 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


बुधवार, ऑगस्ट २३, २०००/भाद्रपद १, शके १९२२ 


नळ्या 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ ऑगस्ट २००० 


अधिसूचना 


मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३. 
क्रमांक एचआरसी.१०९९/३७८/सीआर-४९/पीओएल-१४ .--मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ 
(१९९४ चा १०) याच्या कलम ४१ च्या पोट-कलम (१) व पोट-कलम (२) च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, पुढीलप्रमाणे नियम करीत 
आहे :-- 
१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ .--(१) या नियमांस, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग नियम, 
२००० असे म्हणावे. 
(२) ते ताबडतोब अंमलात येतील. 


(५६१) 
भाग चार अ-१२७ 


५६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २००५भाद्र. १, शके १९१२२ . [भाग चार-अ 


२. व्याख्या.---या नियमात, अन्यथा दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, — 

(अ) ” अधिनियम “ म्हणजे मानवी हक्‍क संरक्षण अधिनियम, १९९३ (१९९४ चा १०); 

(ब) “ अध्यक्ष “ म्हणजे राज्य आयोगाचा अध्यक्ष : : 

(क) “ सदस्य “ म्हणजे राज्य आयोगाचा सदस्य आणि त्यात अध्यक्षाचा समावेश होतो 

(ड) “ राज्य आयोग “ म्हणजे या अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये 
स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्‍क आयोग 

(ई) या नियमामध्ये वापरण्यात आलेल्या क व्याख्या न केलेल्या, परंतु अधिनियमामध्ये 
व्याख्या करण्यात आलेल्या शब्दप्रयोगांना या अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून देण्यात 
आलेले असतील तेच त्यांचे अर्थ असतील. 

३. भुख्यालय.--राज्य आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल. 

४. वेतन.---(१) (अ) अध्यक्षाला. एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तीच्या 
वेतनाएवढे वेतन देण्यात येईल. 

(ब) सदस्याला. एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाच्या वेतनाएवढे वेतन देण्यात येईल : 

परंतु, अध्यक्ष किंवा सदस्य यांनी नियुक्तीच्या वेळी, केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या 
कोणत्याही पूर्वीच्या सेवेच्या संबंधात, कोणतेही निवृत्तिवेतन (विकलांगता किंवा इजा निवृत्ती- 
वेतनाव्यतिरिक्त) मिळत असेल किंवा मिळण्यास पात्र असेल आणि त्याची नेमणूक निवृत्तिवेतन 
काढण्यासाठी किंवा मिळण्यासाठी झाली असेल, तर अध्यक्ष म्हणून किंवा यथास्थिती, सदस्य म्हणून 
असलेल्या सेवेच्या संबंधातील त्यांचे वेतन पुढीलप्रमाणे कमी करण्यात येईल,-- 

(एक) निवृत्तिवेतनाच्या रकसेने, 

(दोन) तो, पद ग्रहण करण्यापूर्वी, अशा पूर्वीच्या सेवेच्या संबंधात, त्यास देय असणाऱ्या 
निवृत्तिवेतनाच्या भागाऐवजी त्याचे परावर्तित मूल्य मिळत असेल तर, त्या निवृत्तिवेतनाच्या 
भागांच्या रकमेने, आणि 

(तीन) त्याच्याकडून काढण्यात आलेल्या किंवा उपयोगात आणलेल्या अथवा काढावयाच्या 
किंवा उपयोगात आणावयाच्या अन्य कोणत्याही स्वरूपातील सेवानिवृत्ती लाभाने. 

४. रजा.-- (9) अध्यक्ष म्हणून किंवा सदस्य म्हणून नेमणूक झालेली व्यक्‍ती पुढीलप्रमाणे 
रजेस हक्कदार असेल,-- 

(एक) सेवेच्या किंवा त्याच्या मागाच्या संपलेल्या प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाकरिता पंधरा दिवसांची 
अजित रजा 

(दोन) सेवेच्या संपलेल्या प्रत्येक वर्षाच्या संबंधात. वैद्यकीय प्रमाणपत्रावर किंवा खाजगी 
कारणावर वीस दिवसांची अर्धपगारी रजा आणि या अर्धपंगारी रजेकरिता रजा वेतन हे, अर्जित 
रजेच्या कालावधीत अनुज्ञेत असलेल्या रजा वेतनाच्या निम्मे इतके असेल ; 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २००० भाद्र. १, शके १९२२ 483 


(तीन) अर्धपगारी रजा ही वैद्यकीय कारणाखाली घेतली असेल व तिला सक्षम वैद्यकीय 
प्राधिकाऱ्याकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा आधार असेल तर अध्यक्षाच्या किंवा सदस्याच्या 
स्वेच्छाधिकाराने ती, पूर्णपगारी रजेमध्ये परिवर्तन करता येईल ; 

(चार) एका पदावधीमध्ये जास्तीत जास्त एकशेऐंशी दिवसांपर्यंत विनावेतन व भत्ते 
असाधारण रजा. : 

(२) अध्यक्ष व सदस्य, राज्य आयोगामधील त्याच्या पदावधीच्या समाप्तीस, या पोट-नियमान्वये 
किंवा यथास्थिति, पूर्वीच्या सेवेतील निवृत्तीच्या वेळी किंवा एकत्र घेतल्यास, कोणत्याही बाबतीत 
२४० दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही इतकी अधिकतम रजा रोकड केल्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून, 
त्याच्या खात्यात जमा असलेल्या अर्जित रजेच्या संबंधातील रजा वेतंनाएवढी रोख रक्‍कम 
मिळण्यास हक्कदार असेल. 

(३) अध्यक्ष व सदस्य, राज्य आयोगामधील आपले प्रद सोडून गेल्याच्या दिनांकास अंमलात 
असलेल्या दराने पोट-नियम (२) अन्वये रजा वेतनावर अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्ता मिळण्यास 
हक्कदार असेल : १ 

परंतु. तो शहर पूरक भत्ता किंवा अशां रजेचा अन्य कोणताही भत्ता मिळण्यास हक्कदार 

- असणार नाही. १ | वि 
, (४) उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशाची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती झाली तर,- मात्र, 
पोट-नियम (१). (२) किंवा (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, उच्च न्यायालयाचा विद्यमान 
न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या नियत सेवावधीच्या दिनांकापर्यंत, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्ती) 
अधिनियम, १९५४ याच्या प्रकरण दोनच्या तरतुदी त्यास लागू होतील आणि त्यानंतर या नियमाचे 
पोट-नियम (१) ते (३) यांच्या तरतुदीनुसार र॒जा मिळण्याचा त्यास हक्क असेल. 

६. रजा प्रवास सवलत.-- अध्यक्ष व सदस्य हे, महाराष्ट्रं शासनाच्या मुख्य सचिवाला 
लागू असेल त्याच दराने व त्याच श्रेणीने आणि त्याच शर्तीवर रजा प्रवास सवलत मिळण्यास 
हक्कदार असतील : शि न 

परंतु. उच्च न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश 
यांची सदस्य म्हणून नेमणूक झाल्यास, मात्र, या. नियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायाधिशास लागू असणारे नियम, त्यास, त्याच्या नियत सेवावधीच्या दिनांकापर्यंत 
लागू होतील. : 

७. रजा मंजुरीचे सक्षम प्राधिकार.--- अध्यक्ष व सदस्य यांना रजा मंजूर करण्याचे किंवा 
नाकारण्याचे आणि त्यास मंजुरी केलेली रजा परत मागे घेण्याचे किंवा कमी करण्याचे अधिकार 
राज्यपालांकडे निहित असतील. प 


५६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २०००५भाद्र. १, शके १९२२ [AFT चार-अ 


८. प्रवास भत्ते.-- अध्यक्ष व सदस्य, दौऱ्यावर असताना (राज्य आयोगाकडे रूजू होण्यासाठी 
केलेला प्रवास किंवा राज्य आयोगातील त्याचा पदावधी समाप्त झाल्यानंतर त्याने आपल्या 
स्वग्नामाकडे परतण्यासाठी केलेला प्रवास यांसह) तो, पुढील गोष्टीसाठी हक्कदार असेल,--- 

(अ) प्रवास भत्ता, वैयक्तिक वस्तुंच्या वाहतुकीसाठी भत्ता व त्याच प्रकारच्या इतर वस्तुंच्या 
बाबतीत, उच्च न्यायालयांच्या न्यायधिशाला लागू असणारे त्याच श्रेणीचे आणिं त्याच दराचे 

' भत्ते त्यास लागू होतील. 

(ब) उच्च न्यायालयाच्या न्यायंधिशाला अनुज्ञेय असतील त्याच दरांनी दैनिक भत्ते 
मिळतील : 

परंतु. उच्च न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायालयाचे विद्यमान 
न्यायाधीश याची. सदस्य म्हणून नेमणूक झाल्यास मात्र, या नियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले 
तरी, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशास जे नियम लागू असतील ते नियम त्यास त्याच्या नियत 
सेवावधीच्या दिनांकापर्यंत any होतील आणि त्यानंतर या नियमाच्या तरतुदी लागू होतील. 

९. सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीचा हप्ता भरण्याचा हक्‍्क.-- अध्यक्ष किंवा सदस्य 
म्हणून पद धारण करणारी प्रत्येक व्यक्‍ती, सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीचा हप्ता भरण्यास 
हक्कदार असेल. शि 

१०. इतर सेवाशर्ती.-- भाडे माफ निवासव्यवस्था, वाहनसुविधा, वैद्यकीय सुविधा या 
तरतुदीसंबंधीच्या सेवाशर्ती आणि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्ती) अधिनियम, १९५४. आणि 
त्याखाली करण्यात आलेले नियम याअन्वये, उच्च न्यायालयाच्या .न्यायाधिशाला त्या वेळी लागू 
असतील अशा सेवाशर्ती, अध्यक्ष व सदस्य यांना शक्‍य असेल तितपत लागू होतील. 

११. शेष तरतुदी.-- अध्यक्ष व सदस्य यांच्या ते ज्या सेवाशर्तीसाठी या नियमामध्ये स्पष्ट 
तरतूद करण्यात आलेली नाही ती सेवाशर्ती,.भारतीय प्रशासन सेवेतील महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य 

. सचिवाकरिता त्या वेळी लागू असलेल्या नियमाद्वारे आणि आदेशाद्वारे निश्‍चित करण्यात येईल. 

१२. राजीनामा.-- अध्यक्ष किंवा सदस्य, आपल्या पदाचा राजीनामा स्वाक्षरीत करून, 
राज्यपालांकडे लेखी देऊ शकेल आणि राज्यपाल राजीनामा स्वीकृत करतील-त्या दिनांकास तो 
अंमलात येईल. 

१३. राज्य आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी.--(१) राज्य आयोगाचे सर्व अधिकारी 
व कर्मचारी मिळून महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग सेवा होईल. 

(२) राज्य आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या, त्यांची अर्हता, नेमणुकीची पद्धत व वेतनश्रेणी 
हौ या नियमांना जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असेल आणि राज्य 
शासनाकडून वेळोवेळी निश्‍चित करण्यात येईल. : 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २००० माद्र. १, शके १९२२ पक्ष 


(३) सेवेमधील प्रवर्ग किंवा श्रेणी यांची निवड करण्यासाठी नेमणूक करण्याकरिता 
उमेदवारांची निवड, राज्य आयोगाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीकडून 
करण्यात येईल. 

(४) राज्य आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना तत्सम 
वेतनश्रेणीसहं अनुज्ञेय असलेले सर्व मत्ते, व लाभ मिळण्यास हक्कदार असतील. 

(4) नेमणुकीसाठी वय, परिवीक्षा, वेतन व भत्ते, शिस्तभंगाची कार्यवाही, लाभ व हक्‍क यांच्या 
संबंधात्तील बाबीमध्ये आणि निवृत्तीच्या वयाच्या संबंधातील बाबीमध्ये, राज्य आयोगाचे अधिकारी 
व इतर कर्मचारी याचे, राज्य शासनाच्या सेवेतील समतूल्य पद धारण करणाऱ्या व्यक्‍तींना जे नियम . 
लागू आहेत त्याच नियमाद्वारे नियमन करण्यात येईल. 

१४. अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय व शिस्तविषयक नियंत्रण.--- या 
अधिनियमान्वये आपली कामे पार पाडताना, या अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये निर्दिष्ट केलेले 
अधिकारी व कर्मचारी, ते राज्य आयोगाच्या सेवेत असताना, राज्य आयोगाच्या अन्य प्रशासकीय 
शिस्तविषयक नियंत्रणाच्या अधीन असतील. 

१५. राज्य आयोगाची कार्यवाही.-- राज्य आयोगाच्या कोणत्याही सदस्याचे रिक्‍त पद, 
राज्य आयोगाच्या कार्यवाहीमुळे विधी अग्राह्य ठरणार नाही. 

१६. नियभ शिथील करण्याचे अधिकार.-- अध्यक्ष किंवा इतर सदस्य यांच्या संबंधातील 
या नियमांपैकी कोणत्याही नियमांच्या तरतुदी शिथील करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला 
असतील. 


अनुसूची एक | 
[ नियम १३ (२) पहा ] 
अ.क्र. प्रवर्ग वेतनश्रेणी पदांची अर्हता ae ale 
संख्या पद्धत 
(१) (र) (3) (8) (4) (६) 
१ अधीक्षक ६.५००-२००-१०,५०० १ . शासनाच्या विद्यमान प्रतिनियुक्ती द्वारे/ 
सेवाप्रवेश नियमानुसार. कंत्राटीद्वारे. 
२. सहायक प.५००-१७५-९००० १ वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे. 
३ उच्चश्रेणी ६,५००-२००-१०,५०० २ वरीलप्रमाणे , वरीलप्रमाणे. 
लघुलेखक. 


भाग चार-अ--१२८ 


५६६ महाराष्ट्र'्शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट 23, २०० भाद्र. १, शके १९२२ [art चार-अ 


(१) (र) (3) () (4) (8) 
४ निम्नश्रेणी. ५.५००-१७५-९००० gq शासनाच्या विद्यमान, प्रतिनियुक्ती द्वारे 
लघुलेखक. ; सेवाप्रवेश नियमानुसार कंत्राटीद्वारे. 
५ लिपिक ३.०५०-७५-३,९५०- २ वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे. 
. ८०-४.पर०. 
६ चपराशी. २,पप०-पप-२,६६०- २ "वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे. 
६०-३,२००. : 
७ चालक ३.०५१०-७५-३.९५०- २ वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे. 
८०-४,५९७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा. सि. नेगी, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार-अ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २०००भाद्र १, शके १९२२ प 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 18th August 2000 
NOTIFICATION 
Protection oF Human Ricuts Act, 1993. 


* No.HRC. 1099/378/CR-49/Pol-14.—In exercise of the powers conferred 
by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 41 ‘of the ; 
Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Government of 
| Maharashtra hereby makes the following rules namely :— 


1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the 
Maharashtra State Human Rights Commission Rules, 2000. 


(2) They shall come into force at once. 


2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise 
requires,— र 


(a) “ Act ”means the protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994) ; 
(b) “ Chairperson ” means the Chairperson of the State Commission ; 


(c) “Member” means a Member of the State Commission and 
includes the Chairperson ; 


(d) “ State Commission ” means the Maharashtra State Human Rights 
Commission constituted under sub-section (Z) of section 21 of the Act ; 


(e) Words and expressions used in these rules and not defined, but 
defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned tothem 
in the Act. 


3. Headquarter.—The Headquarter of the State Commission 
shall be at Mumbai. 


uae महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, ooo] Hz १, शके १९२२ [भाग चार-अ 


4. Salary.—(1) There shall be paid to,— = 


(a) the chairperson, a salary which is equal to the salary of the Chief 
Justice of a High Court ; 


(6) a Member, a salary which is equal to the salary of a Judge of 
a High Court : र 


Provided that, if the Chairperson or a member at the time of his 
appointment is in receipt of or eliglble te receive any pension and has 
elected to draw or receive the pension (other than disability or wound 
pension), in respect of any previous service under the Government of the 
‘Union or of a State, his salary in respect of service asa Chairperson or, as 

_the case may be, a Member, shall-be reduced. 


(i) by the amount of that pension ; 


(ii) if he had, before assuming office, received in lieu of a portion of 
pension due to him in repsect of such previous service, the commuted 
value thereof by the amount of that portion of the pension; and 


Gii) by any other form of retirment benefits, being drawn or availed 
of or to be drawn or availed of by him. 


5. Leave—(1) A person, on appointment as Chairperson ‘or as a 
Member shall be entitled to leave as follows,— 


(i) earned leave @ fifteen days for every completed calender year of 


service or a part thereof ; 


(ii) half pay leave on medical certificate or on private affaris @twenty 
days in respect of each compeleted year of service and the leave 5 alary 
for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible 


during the earned leave ; 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २०००माद्र १, शके १९२२ ५६९- 


(हंस) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the 
discretion of the Chairperson or a Member if it is taken on medical 
ground and is supported by a medical certificate from the competent 
‘medical authority ; 


(iv) extraorinary leave without pay and allowances upto a maximum 
of one hundred eighty days in one term of office. 


(2) On the expiry of his term of office in the State Commission, the 
Chairperson and Members shall be entitled to receive cash equivalent of 
leave salary in respect of earned leave standing to his credit subject to the 
condition that the maximum leave encashed under this sub-rule or at the 
time of retirement from previous service, as the case may be, or taken 
toghether shall not in any case exceed 240 days. 


(3) The Chairperson and Members shall be entitled to receive dearness 
allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (2) at the rates 
in force on the date of relinquishment of their office in the State Commission. 


Provided that, he shall not be entitled to city compensatory allowance or 


any other allowance on such leave. 


(4) If a sitting Judge of High Court is appointed as a Member, then 
notwithstanding anything contained in sub-rules(1), (2) or (3), the provisions 
of Chapter II of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954, 
shall apply to him upto the date of his superannuation as a sitting Judge 
of High Court and thereafter he shall be entitled to leave in accordance 
with the provisions of sub-rules (1) to (3) of this rule. : 


6. Leave travel concession. —The Chairperson and Members shall be 
entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales ~ 
and on the same conditions as are applicable to the Chief Secretary to the 
Government of Maharashtra : 


वृ७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट 23, 2ooo/ WE १, शके १९२२ [भाग चार-अ 


Provided that, if a sitting Judge of the High court or a sitting Judge of a 
District Court is appointed as a member, then notwithstanding anything 
contained in this rule, rules applicable to a Judge of the High Court shall 
be applicable to him, till the date of his superannuation. 


7. Authority competent to grant leave-—The power to grant or refuse 
levave to the Chairperson or a Member and to revoke or curtail leave 
granted to him shall vest in the Governor. 


8. Traviling allowances.—The Chairperson and Members, while on 
Tour (including the journey undertaken to join the State Commission or on 
the expiry of his term with the State Commission to proceed to his home 
town) shall be entitled to— 


{a) Travel allowances, allowances for transportation of personal 
effects and other similar matters at the same scales and at the same 
rates as are admissible to a Judge of High Court. 


(b) Daily allowances at the same rates as are admissible to a Judge 
of a High Court : F . 


Provided that, if a sitting Judge of the High Court or a sitti ng Judge of 
District Court is appionted as a Member, then notwithstanding anything - 
contained in this rule, the rules applicable to a Judge of the High Court 
shall be applicable to him till the date of his superannuation and thereafter 
the provisions of this rule shall apply. 


9. Right to subscribe to General Provident fund.--Every Person Hold- 
ing office as the Chairperson or a Member shall be entitled to subscribe to 
the General Provident Fund. 


10. Other conditions of service —The conditions of service relating to 
Provision of rent free accommodation, conveyance facilities, medical facili- 
ties and such other conditions of service as are, for the time bei ng, 
applicable to a Judge of High Court under the High Court Judges 
(Conditions of Service) Act, 1954, and the rules made thereunder, shall so 
far as may apply to the Chairperson’and the Members. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २०००/भाद्र १, शके १९२२ प१ 


11. Residuary provisions.—The condition of service of this Chairper- 
son and Members for which no express provision is made in these rules shall 
be determined by the rules and orders for the time being applicable to the 
Chief Secretary to the Government of Maharashtra belonging to Indian 
Administrative Service. 


12. Resignation.—The Chairperson or a member may, by writting 
under his hand addressed to the Governor,resign his office and the resig- 


’ nation shall take effect on the day the same is accepted by the Governor. 


13. Officers and other employees of State Commission.—(1) All officers 
and employees of the State Commission shall constitute the Maharashtra 
State Human Rights Commission Service 


(2) The number of employees of the State Commission,- their 
qualifications, method of appointment and scale of pay shall be as specified 


, inthe Schedule I appended to these rules and as may be decided by the State 


Government from time to time. 


(3) Selection of candidates for appointment to select categories or grades 
in the service shall be made by departmental promotion committee consti- 
tuted by the state commission. 


(4) The officers and other employees of the state commission shall be 
entitled to all allowances and benefits admissible to State Government 
employees with corresponding scales of pay. 


(5) In matters relating to age for appointment, probation, pay and 
allowances, disciplinary actions, benefits and entitlements and age of 
retirement, the officers and other employees of the State Commission shall 
be governed by the rules as are applicable to persons holding equivalent 
posts in the services of State Government. 


14, Administration and disciplinary control. over officers and employ- 
ees.—In the discharge of their functions under the Act, the officers and 
employees referred to in section 27 of the Act shall, while they are in the 
service of the State Commission, be subject to the exclusive administrative 
and disciplinary control of the State Commission. 


4e2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २३, २०००/भाद्र १, शके १९२२ [भाग चार-अ 


15. Proceedings of State Commission.—Vacancy of any Member of the 
State Commission shall not be invalidate the proceedings of the State 
Commission. 


16. Power to relax rules—The State Government shall have the power 
to relax the provisions of any of these rules in respect of the Chirperson or 
other Members. 


Schedule I 
[See Rule 13 (2)] 


Sr. Category Scale of Pay No. of Qualifica- . Method of 
No. : . : Post ‘tion appointment 
(1) (2) (3) | (4) (5) (6) 
1 Superintendent 6,500—200—10,500 1 As per By Deputa- 
र existing tiow/Contract. 
. Government 
Recruitment 
Rules. 
2 Assistants 5,500—175—9,000 1 do do 
. 3  Highter Grade 6,500—200—10,500 : 2 —do— —do— 
Stenographer. 
4 Lower Grade 5,500—175—9,000 1 —do— —do— 
Stenographer. 
5 Clerk 3,050—75—3,950—80—4,590 2 —do— —do— 
6 Peon 2,550-55—2,660—60—3,200 2. —do— —do— 
7 Driver 3,050—75—3,950—80—4,590 2 —do— —do— 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
‘ 


R.S. NEGI, 


Principal Secretary to Government. 


शाक्‍्कीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


